महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा परिक्षा २०१९ 
मधील सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब 
(राजपत्रित) या पदावर नामनिर्देशानाने तात्पुरती 
नियुक्ती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती-२०२२ /प्र.क्र.५५(७)/(भाग-१०)/२०२२/आ(स.अ.श्रे.२) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
३ रा मजला, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 
दिनांक: २८ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ: १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, 
दि.१५.०६.२०२२ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्रमांक एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 
दि.१४.०७.२०२१. 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या-८, 
दि.२२.०६.२०२१ 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२२/प्र.क्र.१६७/१६-अ, 
दि.२१.११.२०२२ 
4) मा.उच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे दिनांक 22.92.2023 रोजीचे आदेशा 
६) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्र.न्यायाप्र-२४३३/प्र.क्र.3२/१६-अ, दिनांक 22.92.2023 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र (स्थापत्य) अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ मधीळ सहायक अभियंता श्रेणी-२ 
(स्थापत्य) या गट-ब पदांवरील नियुक्तीसाठी सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धात्मक 
परिक्षेच्या निकालावर आधारित महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांच्या क्रमांक:३७४(२)/स्थापत्य/२०१९/१९, 
दिनांक १५.०६.२०२२ च्या पत्रान्वये “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)” पदावर नियुक्तीसाठी ५५१ 
उमेदवारांची शिफारस प्राप्त झाली होती. शिफारस प्राप्त व नियुक्‍ती द्यावयाच्या पात्र ५३० उमेदवारांपैकी, 
जलसंपदा विभाग शा.नि. दिनांक ०१.१२.२०२२, ०४.०१.२०२३ व १७.१०.२०२३ अन्वये एकूण ४८२ 
उमेदवारांना सहायक अभियंता (स्थापत्य) श्रेणी-२, गट ब या पदावर नियुक्ती देण्यात आली. तथापि शिफारस 
प्राप्त उमेदवारांपैकी आर्थिक दुर्बल घटक प्रवर्गातील उमेदवारांना न्यायप्रविष्ट प्रकरणांमुळे नियुक्‍ती देण्यात 
आलेली नव्हती. आता मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ व इतर संलग्न 
याचिकांवर दि.२२.१२.२०२३ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय तसेच सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक 
२२/१२/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचना विचारात घेवून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक (EWS) आरक्षणातून शिफारस करण्यात आलेल्या "परिशिष्ट-अ" मधील पात्र ४८ 
उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(७/भाग-१०/२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 


वेतन मॅट्रीक्समधीळल वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००)मध्ये जलसंपदा विभागात ते ज्या दिवशी रुजू 
होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन वर्षांच्या परिविक्षाधीन 
कालावधीसाठी विहित अटी व शा्तींच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य) सेवा मुख्य परीक्षा २०१९ 
अन्वये सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट-ब (राजपत्रित) या पदाकरिता शिफारस केलेल्या "परिशिष्ट- 
अ" मधील पात्र ४८ उमेदवारांना “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब” या पदावर सातव्या वेतन 
आयोगानुसार सुधारित वेतन मेंट्रीक्समधीळ वेतन स्तर एस-१६ (रुपये ४४९००-१४२४००) मध्ये जलसंपदा 
विभागात ते ज्या दिवश्ली रुजू होतील त्या दिनांकापासून त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या प्रवर्गामध्ये दोन 
वर्षांच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी विहित अटी व शार्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


२. सदरहू उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती ही EWS आरक्षण प्रकरणी व इतर संलग्न प्रकरणी मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या रिट पिटीशन क्र. २८६२/२०२३ व संलग्न याचिका तसेच याचिका क्र. 
२८५९/२०२३, २८६१/२०२३ प्रकरणी तसेच रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २२/१२/२०२३ रोजी पारित केलेल्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहील. 


३. परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब ( राजपत्रित व अराजपत्रित) 
पदावर पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी तसेच बदळीकरिता महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ लागू राहील. 


४. परिशिष्ट-अमधील उमेदवारांना उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही दोन वर्षाचा परिवीक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी / शतींच्या अधीन असेल :- 

(9) सदरहू उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्ती ही EWS आरक्षण प्रकरणी व इतर संलग्न प्रकरणी मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ असलेल्या रिट पिटीशन क्र. २८६२/२०२३ व संलग्न याचिका तसेच 
याचिका क्र. २८५९/२०२३, २८६१/२०२३ प्रकरणी तसेच रिट याचिका क्र.२७२२/२०२३ संलग्नित अंतरिम अर्ज 
क्र.१४३२३/२०२३ संदर्भात मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि. २२/१२/२०२३ रोजी पारित केलेल्या 
न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहील. तसेच सदरहु उमेदवारांची तात्पुरती नियुक्‍ती ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटक 
(EWS) आरक्षण प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखळ असलेल्या रिट पिटीशन क्र.८५२७/२०२३ 
मधील अंतिम न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहिल. 


(2) सदर उमेदवारांची महाराष्ट्र अभियांत्रिकी (स्थापत्य, सेवा गट-ब (राजपत्रित) जलसंपदा 
विभागातील पदस्थापना ही अंतिम असून त्यात बदल होणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(७/भाग-१०/२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 


(३) परिशिष्ट-अ मधील परिविक्षाधीन उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी 
आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत तात्काळ रुजू व्हावे. सदर विहित कालावधीत उमेदवार रुजू 
झाला/झाली नाही तर तो/ती नोकरीची संधी गमावेल व त्याच्या नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार नाही. 
ते वरील पदावरील नियुक्‍ती स्विकारण्यास इच्छुक नाहीत, असे गृहित धरण्यात येईल व त्यांचे नियुक्तीचे 
आदेश आपोआप रद्द होतील. सदर उमेदवारांचा नियुक्‍तीकरीता कोणत्याही परिस्थितीत विचार करण्यात 
येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणाऱ्या कोणत्याही कारणांचा/विनंतीचा विचार केला जाणार 
नाही. 


(४ मुदतवाढीसंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना क्रमांक : एसआरव्ही 
२०१६/प्र.क्र.२८१/१२, दिनांक २१.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


(4) आवश्‍यकता भासल्यास परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना भारताच्या संरक्षण सेवेतील पदावर 
किंवा भारताच्या संरक्षणाशी निगडीत असलेल्या कुठल्याही पदावर देशात किंवा परदेशात प्रशिक्षणाचा 
कालावधी धरुन ४ वर्षांपेक्षा कमी नसणाऱ्या कालावधीसाठी भारत सरकार ठरविल त्या शर्तीवर सेवा करावी 
लागेल. 

परंतु 

(अ) त्यांच्या नियुक्‍तीनंतर १० वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही 
किंवा, 

(ब) सर्वसाधारणपणे त्यांच्या वयाची ४० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अशी सेवा करावी लागणार नाही. 


(६ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक 
२२.०६.२०२१ मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना परिविक्षा कालावधीमध्ये कोणतीही 
वेतनवाढ अनुज्ञेय असणार नाही. 


(७) परिशिष्ट -अ उमेदवारांपैकी ज्यांनी मराठी व हिंदी परिक्षा अगोदरच उत्तीर्ण केळी नसेल 
किंवा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसेल तर मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा यासंबंधी केलेल्या नियमानुसार 
त्यांना भाषा परिक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. 


(८) परिशिष्ट अ येथील ४८ उमेदवारांची सबंधित वैद्यकीय मंडळाकडून तपासणी झाली असून 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र प्रापतत झाली आहेत. 


(९) परिशिष्ट अ येथील ४८ उमेदवारांचे चारित्र्य पडताळणी अहवाळ सबंधित पोलिस 
AYIA AMA कार्यालयाकडून प्राप्त झाली आहेत. 


(१० इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि 
विशेष मागास कल्याण विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक: सीबीसी-२०२०/प्र.क्र.१८/मावक, दि.३१/०१/२०२० 
नुसार आर्थिक दृष्ट्या दुर्बळ घटक प्रवर्गातील परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांपैकी २१ उमेदवारांचा 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(७/भाग-१०/२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 


( गुणवत्ता क्रमांक : १४५,१४९,१५३,१५६, १५८,१६०, १६६,१७०,१७६,१७९,१८६,१९९,२१९,२२३,४१६,४१९, 
४२४,४२७, ४३३,४३५,४३७) आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्र अहवाल अद्याप अप्राप्त आहे. सदर २१ 
उमेदवारांना प्रगत व उन्नत गटात सामाविष्ट नसलेल्या व्यक्तिना सक्षम प्राधिकारी यांनी निर्गमित केलेल्या 
आर्थिक tea दुर्बळ घटक प्रमाणपत्राच्या वैधता पडताळणीसाठी राज्यातील प्रादेशिक महसूली विभाग 
स्तरावर "विभागीय आयुक्‍त" यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत करण्यात आलेल्या समितीकडून आर्थिक दृष्ट्या 
दुर्बल घटक प्रमाणपत्राची तपासणीअंती वैध ठरण्याच्या अटीच्या अधीन राहून तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत 
आहे. सदर प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्यांची नियुक्‍ती तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येईल. 


(११ परिशिष्ट-अ येथील उमदेवारांना सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान, शासन 
पुरकपत्र क्रमांक : मातंसं २०१२/प्र.क्र.२७७/३९, दिनांक ०८.०१.२०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १.६ मधील 
तरतूदीनुसार संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्यात येत आहे. 


(१२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दिनांक 39.90.2004 
मधील तरतूदीनुसार परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू 
ठरेल. 


(१३) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेचा राजीनामा द्यावयाचा 
असल्यास, त्यांना शासनाला किमान १ (एक) महिन्याची आगाऊ लेखी सूचना किंवा एक महिन्याचे वेतन देणे 
आवड्यक राहील. यासंदर्भातील राजीनामा स्विकारण्याचे अधिकार केवळ नियुक्‍ती प्राधिकारी (झासन) यांना 
असतील. क्षेत्रिय कार्यालयांनी परस्पर प्रशिक्षणार्थ्याचा राजीनामा स्विकृत करु नये किंवा मंजूर करु नये. 
तथापि, राजीनामा दिल्यानंतर पुन्हा राजीनामा मागे घ्यावयाचा असल्यास, त्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्रमांक : अंनियो २०१९/प्र.क्र.४७०/सेवा-४, दिनांक ०९.०५.२०२२ मधील तरतूदी लागू राहतील. 


मात्र, गैरवर्तणूक, सेवानियमांचा भंग इत्यादी कारणांसाठी एखाद्या उमेदवाराची सेवा समाप्त 
करण्यासाठी सूचना देण्याचे बंधन शासनावर राहणार नाही. 


(१४ महाराष्ट्र राज्य प्रशिक्षण धोरणासंबंधी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक : 
टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, दिनांक २३.०९.२०११ मधील परिच्छेद सहा येथील तरतूदीनुसार प्रशिक्षण 
सुरु होण्यापूर्वी प्रशिक्षणार्थीने सक्षम प्राधिकाऱ्यास बंधपत्र लिहून द्यावे लागेल. जर एखादा प्रशिक्षणार्थी 
बंधपत्रात नमूद केलेल्या कालावधीत नोकरी सोडत असेल तर बंधपत्रात नमूद केलेली रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थीकडून वसूल करुन संबंधित प्राधिकाऱ्याला प्रथम शासनाकडे जमा करावी लागेल. याबाबतचे दर 
शासन निश्चित करेल. त्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला रुजू झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडे विहित 
नमुन्यातील बंधपत्र भरुन सादर करणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


(१५ परिशिष्ट अ येथील उमेदवारांना जलसंपदा विभाग शासन परिपत्रक क्र. मेटाना- 
२०१४/प्र.क्र.६३/१४/लाक्षेवि(आस्था) दि. १८ मार्च, २०१७ अन्वये विहित प्रशिक्षण पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(७/भाग-१०/२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 


प्रति, 


Wd - 


Av AD -O 


(१६ प्रशिक्षणादरम्यान प्रशिक्षणार्थींकडून प्रबोधिनीच्या प्रशिक्षणाबाबतच्या नियमांचे व शिस्तीचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. त्यांच्याकडून नियमभंग झाल्यास प्रबोधिनीकडून त्यांच्याविरुध्द 
शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात येईल व तसा अहवाल शासनास विनाविलंब पाठविण्यात यावा. 

(१७ परिशिष्ट- अ येथील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवी 
२७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या.८, दिनांक २२.०६.२०२१ नुसार नवीन परिवीक्षा धोरण लागू राहील. " सदरहू सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब यांना दोन वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी लागू राहील. सदर कालावधीत 
परिवीक्षा धोरणानुसार शासकीय कामकाज करण्यास सक्षम नसल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित उमेदवाराची 
शासकीय सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता समाप्त करण्यात येईल." 

(१८) परिशिष्ट-अ मधील उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : परिवि 
२७१५/प्र.क्र.३०२/८, दिनांक २२.०६.२०२१ मध्ये नमूद केल्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधीत रजेच्या तरतूदी 
लागू होतील. 

(१९) परिशिष्ट-अ येथील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत असणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या दुसर्‍या पदावर परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्ती झाळी असल्यास sen उमेदवारांची 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही शासन निर्णय, वित्त 
विभाग, क्रमांक : वेतन १२८९/प्र.क्र.२/९०/सेवा-३, दिनांक २३.०३.१९९४ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

तर परिशिष्ट -अ मधील उमेदवारांपैकी पूर्वी शासकीय सेवेत नसणाऱ्या उमेदवारांची सरळसेवेने 
शासनाच्या परिवीक्षाधीन उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती झाळी असल्यास अशा उमेदवारांची सहायक अभियंता 
श्रेणी-२ (स्थापत्य), गट-ब (राजपत्रित) या पदावरील वेतननिश्चिती ही महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 
१९८१ मधील तरतूदीनुसार करण्यात यावी. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२८१८४९१९५९२७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 
A N | |. V | TT H A |. DN: CN = ANIL VITTHAL DEOKATE, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = WATER 


D FE O KAT FE RESOURCES DEPARTMENT 
Date: 2023.12.28 18:50:35 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत : परिशिष्ट-अ 


परिशिष्ट अ मधील उमेदवार यांना ई-मेल संदेशाद्वारे 


अ.मु.स. (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
सचिव, मा.उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे कार्यालय, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२ 
सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र.५५(७/भाग-१०/२०२२/आ(स.अ.श्रे-२) 


४. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (पत्राने) 

६. महासंचालक, संकल्पन, प्रशिक्षण व संशोधन, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक. 

७. महासंचालक, संकल्पन व प्रशिक्षण (जल विज्ञान, संशोधन व सुरक्षितता), मेरी, नाशिक 

८. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलसंपदा विभाग, नागपूर/अमरावती/पुणे/औरंगाबाद/ कोकण 

९. मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 

१०. मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, अमरावती/पुणे 

११. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद 

१२. मुख्य अभियंता (स्था.) जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 

१३. मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 

१४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 

१५. मुख्य अभियंता, जलविज्ञान व धरण सुरक्षितता, नाशिक 

१६. मुख्य अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

१७. अधीक्षक अभियंता व संचालक, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय पुणे 

१८.महाळेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१९. महाळेखापाल-१/२, लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

20, संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२१. उप सचिव (सेवा)/(प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२. कक्ष अधिकारी, कार्यासन (आ(संनि)/आ(वर्ग-२)/गोपनीय/नोंदणी शाखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२. 

२३. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(स.अ. श्रे-२) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : नियुक्‍ती २०२२/प्र.क्र. ५५(७/भाग-१०/आ (स.अ.श्रे.२), दिनांक २८ डिसेंबर, २०२३ सोबतचे 


"परिशिष्ट -अ" 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) गट ब (राजपत्रित 


) पदावर नियुक्‍तीने पदस्थापना 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती दिलेला 
महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


२ 


३ 


4 


& 


७ 


८ 


१४४/२०१९ 


श्री. मयुर दिनकर पाटील 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा 


अंतर्गत कार्यकारी 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 


विभागातील अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 
अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प विभाग, सांगवी 
(भाटघर) अधिनस्त गुंजवणी उपविभाग क्र.२, नसरापूर 


१४५/२०१९ 


श्री. सुर्याजी अरुण पाटील 


आदुघ 


आदुघ 


ick 


'भागीय 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभागातील अधीक्षक अभियंता. 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, ताकारी पंपगृह विभाग क्र.१, देवराष्ट्रे 


य कार्यालय 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
fal, सांगली पाटबंधारे मंडळ, सांगली 


१४९/२०१९ 


श्री. चैतन रावसाहेब सावंत 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता (जस, जलसंपदा 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर 
अभियंता, नांदेड पाटबंधारे 


Tar विभाग,छत्रपती संभाजीनगर 
वि 


नगर महसूल विभागातील अधीक्षक 
रे मंडळ, नांदेड 


१५०/२०१९ 


श्री. करण अर्जुन लाड 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 
विभागातील अधीक्षक अभियंता. 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
ia, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 


कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, वारणा कालवे विभाग क्र.१, 


इस्लामपूर 


पूर अंतर्गत वारणा डावा तीर कालवा उपविभाग क्र.२, सागाव 


१५१/२०१९ 


श्री. सुरज जनार्दन पाटील 


आदुघ 


आदुघ 


मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा 
विभागातील अधीक्षक अभियंता. 
कोल्हापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, दुधगंगा कालवे विभाग क्र.१, 


कोल्हापूर 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
ToT, कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, 


१५३/२०१९ 


श्री. वैभव सुभाष देशमुख 


आदुघ 


आदुघ 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा 


विभागातील अधीक्षक अभियंता. 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, निरा देवघर प्रकल्प विभाग, सांगवी 
(भाटघर) अधिनस्त गुंजवणी उपविभाग क्र.१, धानेप 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
ToT, पुणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, पुणे 


१५६/२०१९ 


श्री. साहिल संभाजी गाढवे 


आदुघ 


आदुघ 


कोकण-२ 


कोकण-२ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 
कोकण-२ महसूल विभागातील प्रकल्प संचालक व अधीक्षक 
अभिंयता, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, खारभुमी सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, पेण-रायगड अंतर्गत 


खारभुमी विकास उपविभाग,मुरुड. 


Ry 


दा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत 


१५८/२०१९ 


श्री. साईनाथ खानसोळे 


आदुघ 


आदुघ 


जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 


प्राधिकरण 


विकास प्र ,सोलापूर अंतर्गत उजनी 
, भीमानगर अंतर्गत सीना माढा प्रकल्प 


१५९/२०१९ 


श्री. रणजीत दिलीप जाधव 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


अभियंता उपसा सिंचन विभाग,धाराशिव अंतर्गत उपसा सिंचन 


भाग क्र.४ धाराशिव 


i ° 


90/2098 


श्री. विश्वनाथ नरहरी गपाट 


आदुघ 


आदुघ 


अमरावती 


अमरावती 


मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 


अधी! 


महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ सिंचन मंडळ, 


यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी 


कारी अभियंता, यवतमाळ पाटबंधारे विभाग, 


i १ 


१६६/२०१९ 


श्री. लक्ष्मण नेताजी कवठे 


आदुघ 


आदुघ 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
भागातील सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा अंतर्गत 
उरमोडी धरण विभाग,सातारा 


[पदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 


TART अंतर्गत आरफळ कालवे उपविभाग 


मलोआ 
गुणवत्ता 
क्रमांक 


उमेदवाराचे नांव 


जात प्रवर्ग 


मलोआ ने 
केलेल्या 
शिफारशीचा 
प्रवर्ग 


पसंती 


दिलेला 


महसूल विभाग 


अंतिम महसूल विभाग 
वाटप 


सविस्तर पदस्थापना 


१२ 


१६८/२०१९ 


श्री. मयुर किसन झाल्टे 


आदुघ 


आदुघ 


नाशिक 


शिक 


नाशिक 


अभियंता, अहमदनगर मध्यम प्रकल्प 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 

ल्प विभाग अहमदनगर, अधिनस्त, 
ताजनापूर मध्यम प्रकल्प उपविभाग शेवगांव 


१३ 


१७०/२०१९ 


श्री. अमर चंद्रहार पवार 


आदुघ 


आदुघ 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 


विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 


विभागातील सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा अंतर्गत 
उरमोडी धरण विभाग,सातारा अंतर्गत उरमोडी प्रकल्प उपविभाग 


१४8 


१७३/२०१९ 


श्री. महेश मारुती कडू 


आदुघ 


आदुघ 


नाशिक 


शिक 


नाशिक 


विभाग, जळगांव 


मुख्य अभियंता, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत 
नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासकलाभक्षेत्र 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, गिरणा 

अंतर्गत विभागीय कार्यालय 


१५ 


१७४/२०१९ 


श्री. प्रविण दिलीप गायकवाड 


आदुघ 


आदुघ 


नाशिक 


शिक 


नाशिक 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.२, संगमनेर अंतर्गत लघु 
पाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग, संगमनेर 


१६ 


१७६/२०१९ 


श्री. कमलेश अशोक झिंजुर्क 


आदुघ 


आदुघ 


ick 


भागातील भीमा कालवा मंडळ 
भाग क्र. ९,मंगळवेढा 
क्र.६१,आष्टी 


ict 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा fer 


अंतर्गत उजनी 


Ss 


भाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
,सोलापूर अंतर्गत उजनी कालवा 
कालवा उपविभाग 


4 


१७ 


१७९/२०१९ 


श्री. अमोल नवनाथ बहीर 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य 
मु 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
अभियंता. 
अभियंता. 


io, लघु पाटबंधारे विभाग, 
(सर्व्हेक्षण) उपविभाग, हिंगोली 


ख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा fa 


भाग,छत्रपती संभाजीनगर 
सूल विभागातील अधीक्षक 


idl, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 


हिंगोली अंतर्गत लघु पाटबंधारे 


ष्ट 


१८६/२०१९ 


श्री. आदित्य ज्ञानोबा ठोंबरे 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य 
पु 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
अभियंता. 
अभियंता. 


ख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा fea 


idl, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी 
iol, नांदेड पाटबंधारे विभाग (उत्तर), नांदेड 


Ss 


भाग,छत्रपती संभाजीनगर 
सूल विभागातील अधीक्षक 


१९ 


१८७/२०१९ 


श्री. अक्षय अशोक चौधरी 


आदुघ 


आदुघ 


पुणे 


मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा 
विभागातील भीमा कालवा मंडळ 
क्र.१, सोलापूर अंतर्गत १) बोरी म! 


विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
,सोलापूर अंतर्गत लघु पाटबंधारे 
ध्यम प्रकल्प उपविभाग सोलापूर 


२० 


१८८/२०१९ 


श्री. अजिक्य दिनकर चव्हाण 


आदुघ 


आदुघ 


कोकण-१ 


कोकण-१ 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा 


अभियंता, सिंधुदूर्ग खारभुमी 


विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत 
कोकण-१ महसूल विभागातील प्रकल्प संचालक व अधीक्षक 
अभिंयता, खारभुमी विकास मंडळ, ठाणे अधिनस्त कार्यकारी 
: विकास 


विभाग, सिंधुदूर्गनगरी 


२१ 


१९३/२०१९ 


श्री. शिवाजी भागवत बुचाले 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 


भागातील कार्यकारी अभियंता, 
भाग छत्रपती 
उपविभाग क्र.५, सिल्लोड, सिंचन 


विकास. जलसंपदा 


लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 


भाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 


छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे 


संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे 


शाखा क्र.१८ सोयगांव 


RR 


9219/2098 


श्री. मंगेश भास्करराव देशमुख 


आदुघ 


आदुघ 


छत्रपती 
संभाजीनगर 


छत्रपती संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, 


विभागातील कार्यकारी अभियंता, 


बीड अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी पाटबंधारे उपवि' 
अंतर्गत जलसिंचन शाखा बिंदुसरा. 


लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 


विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 


जायकवाडी पाटबंधारे विभाग क्र.३ 


lon 


भाग बीड 


मलोआने 

केलेल्या | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल विभाग 

शिफारशीचा | महसूल विभाग वाटप 
प्रवर्ग 


मलोआ 
गुणवत्ता उमेदवाराचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 


सविस्तर पदस्थापना 


१९९/२०१९ श्री. राहुल बंडू रणदिवे आदुघ आदुघ छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर |मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 
संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील कार्यकारी अभियंता, माजलगांव पाटबंधारे विभाग परळी 
वै अंतर्गत उपविभागीय अधिकारी जायकवाडी प्रकल्प टप्पा-२ 
उपविभाग क्र.१७ केसापुरी अंतर्गत जलसिंचन शाखा क्र.१ केसापुरी. 


२०८/२०१९ |श्री. पंकज पंजाबराव शिदे आदुघ आदुघ छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर |।मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,छत्रपती संभाजीनगर 
संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
लघु पाटबंधारे विभाग, परभणी अंतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग, 
परभणी ZHU: 


गोसीखुर्द 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, नागपुर 
पाटबंधारे मंडळ नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा 
प्रकल्प विभाग वर्धा.अंतर्गत निम्न वर्धा प्रकल्प उपविभाग क्रं. १ 
धनोडी. 


२०९/२०१९ श्री. पवन SIRE पाटील आदुघ आदुघ पुणे नागपूर 


मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,छत्रपती संभाजीनगर 
अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील अधीक्षक 
अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर मंडळ कार्यालयातील रिक्‍त पदी 


२१०/२०१९ श्री. शुभम बळीराम कळमकर आदुघ आदुघ छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर 
संभाजीनगर 


4 


A & & ot 


299/2098 | sft. विशाळ जाधव आदुघ आदुघ कोकण-१ कोकण-१ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई अंतर्गत 

कोकण-१ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सिंधुदुर्गनगरी अधिनस्त कार्यकारी 
अभियंता, सिंधुदुर्ग पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम विभाग, चराठे- 
सावंतवाडी अंतर्गत तिलारी कालवा उपविभाग क्र.१,कोनाळकट्टा 


२१२/२०१९ श्री. बालाजी बबन माने आदुघ आदुघ नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत नाशिक 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,कुकडी सिचन मंडळ,पुणे- 
१ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, कुकडी वितरण बांधकाम विभाग, 


२१४/२०१९ श्री. किशोर दत्तात्रय डफळे आदुघ आदुघ कोकण-१ अमरावती मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
विभागातील अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलढाणा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता जिगांव उपसा सिंचन 
विभाग, खामगांव अंतर्गत जिगाव उपसा सिंचन उपविभाग क्र.१, 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द 
प्रकल्प मंडळ नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, गोसीखुर्द 
उजवा कालवा विभाग ब्रम्हपुरी. 


२१८/२०१९ श्री. सुरज सर्जराव पाटील आदुघ आदुघ कोकण-१ नागपूर 


al 


3 
4 . 
3 
4 


२१९/२०१९ | aft. निखील व्यंकटराव कवळे आदुघ आदुघ छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर |मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास, जलसंपदा 
संभाजीनगर विभाग, छत्रपती संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल 
विभागातील अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र. ८ नांदेड 


२२१/२०१९ | sit. संकेतकुमार BUT औताडे आदुघ आदुघ कोकण-२ कोकण-२ मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेझ्ञा, मुंबई अंतर्गत 
(खेळाडू ऐवजी) कोकण-२ महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, उत्तर कोंकण 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कळवा-ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
हेटवणे मध्यम प्रकल्प विभाग, कामार्ली अंतर्गत उपविभागीय 
अभियंता, हेटवणे मध्यम प्रकल्प उपविभाग क्र.५, कामार्ली 


२२३/२०१९ | sit. आदर्श रमेश घुले आदुघ आदुघ छत्रपती अमरावती मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
(खेळाडू ऐवजी) | संभाजीनगर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता ,यवतमाळ पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, यवतमाळ अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, बेंबळा पाटबंधारे 
विभाग,यवतमाळ अंतर्गत बेंबळा प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.५ 
यवतमाळ 


मलोआने 

केलेल्या | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल विभाग 
शिफारशीचा | महसूल विभाग वाटप 

प्रवर्ग 


मलोआ 
गुणवत्ता उमेदवाराचे नांव जात प्रवर्ग 
क्रमांक 


सविस्तर पदस्थापना 


(विप्र) 


४१६/२०१९ श्रीमती प्राची किसनराव अडसूळ | आदुघ महिला | आदुघ महिला पुणे पुणे मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत पुणे महसूल 
विभागातील लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,सोलापूर अंतर्गत सोलापूर 


विभाग, सोलापूर लापूर 


धारे 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
मुळा पाटबंधारे विभाग, अहमदनगर अंतर्गत मुळा पाटबंधारे 
उपविभाग,नेवासा अंतर्गत सिंचन 


४१८/२०१९ श्रीमती वर्षा राजेंद्र चोरमुंगे आदुघ महिला | आदुघ महिला नाशिक नाशिक 


4 


4) 


शाखा, नेवासा-१ 


४१९/२०१९ ।श्रीमती पूजा मधुकर अंभोरे आदुघ महिला | आदुघ महिला छत्रपती नागपूर 
संभाजीनगर 


मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, नागपुर 
पाटबंधारे मंडळ नागपुर, अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, निम्न वर्धा 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, अमरावती 


४२१/२०१९ श्रीमती अर्चना मारूती चव्हाण आदुघ महिला | आदुघ महिला | कोकण-१ अमरावती मु 
अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील अकोला सिंचन मंडळ, 
अकोला 


कोला / लघु पाटबंधारे विभाग, अकोला (विभागीय कार्यालय) 
मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक 
अंतर्गत नाशिक महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, 
लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, नाशिक अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
नाशिक पाटबंधारे विभाग, नाशिक अंतर्गत नाशिक डावा तट कालवा 
उपविभाग, नाशिक अंतर्गत सिंचन शाखा, कसबे सुकेणे 


४२३/२०१९ श्रीमती अंजली नारायण सातभाई | आदुघ महिला | आदुघ महिला नाशिक नाशिक 


al 


४२४/२०१९ ।श्रीमती ताई शाहदेव हुंबे आदुघ महिला | आदुघ महिला नाशिक नाशिक मुख्य अभियंता (विप्र, जलसंपदा विभाग, पुणे अंतर्गत नाशिक 
भागातील अधीक्षक अभियंता,कुकडी सिंचन मंडळ,पुणे- 
कार्यकारी अभियंता, कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र.२, 
श्रीगोंदा अंतर्गत कुकडी पाटबंधारे उपविभाग,श्रीगोंदा (खुद्द) 


न्ठ | 
oa om 
ar op 
a 8 
7 a 


४२७/२०१९ श्रीमती मिनाक्षी महादेव Vt आदुघ महिला | आदुघ महिला पुणे नागपूर मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील अ.अ. व प्र., लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण, 
नागपूर / वर्धा पाटबंधारे विभाग वर्धा / पाटबंधारे उपविभाग, सेलू / 


सिचाई शाखा अंतरगांव 


4 


४३१/२०१९ श्रीमती रसिका विलास मांडवे आदुघ महिला | आदुघ महिला | कोकण-२ अमरावती 


od 


मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग, अमरावती अंतर्गत अमरावती 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 

अमरावती अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे 
विभाग.अमरावती अंर्तगत अमरावती पाटबंधारे उपवि' 
अमरावती 


भाग क्र.१, 


४३३/२०१९ [aad शितल साहेबराव पठारे | आदुघ महिला | आदुघ महिला नाशिक नागपूर मुख्य अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, चंद्रपूर / गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली / 

पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी / सिंचन शाखा सिरोंचा 


मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, अमरावती/ पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, 
अमरावती 


४३४/२०१९ श्रीमती शामबाला पाटील आदुघ महिला | आदुघ महिला | कोकण-१ अमरावती 


ay 


4 


४३५/२०१९ श्रीमती सुप्रिया बाळू थोरात आदुघ महिला | आदुघ महिला नाशिक नागपूर मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, नागपूर अंतर्गत नागपूर 
महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, भंडारा सिंचन मंडळ, 
भंडारा / भंडारा पाटबंधारे विभाग, भंडारा / पाटबंधारे उपविभाग, 
तुमसर / पाटबंधारे शाखा, बघेडा (मिटेवाणी) 


४३७/२०१९ श्रीमती रूपाली रामराव चव्हाण । argu महिला | आदुघ महिला छत्रपती अमरावती मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), जलसंपदा विभाग, अमरावती 
संभाजीनगर अंतर्गत अमरावती महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, वाशिम 
पाटबंधारे मंडळ वाशिम अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे 
विभाग, कांरजा अतर्गत लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.९ मंगरुळपीर 


टा 


मलोआने 


मलोआ पसंती अंतिम 
: केलेल्या | पसंती दिलेला | अंतिम महसूल विभाग 
अ.क्र. गुणवत्ता उमेदवाराचे नांव जात प्रवर्ग सविस्तर पदस्थापना 
: शिफारशीचा | महसूल विभाग वाटप 
क्रमांक 
प्रवर्ग 
४६ ।४३९/२०१९ श्रीमती मेघा मारूती जगदाळे आदुघ महिला | आदुघ महिला कोकण-२ नागपूर मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, नागपूर 
अंतर्गत नागपूर महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता,गोसीखुर्द 
प्रकल्प मंडळ नागपुर. अधिनस्त कार्यकारी अभियंता, आसोलामेंढा 
प्रकल्प नुतनिकरण विभाग क्र. १ मुल. 
vo |५२४/२०१९ श्रीमती प्रियंका साईनाथ आटुळे [argu दिव्यांग | argu दिव्यांग पुणे पुणे मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प व गुणनियंत्रण, पुणे 
अस्थिव्यंग/ | अस्थिव्यंग/ अंतर्गत पुणे महसूल विभागातील अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा ई- 
agar पक्षघात मेंदुचा 1 पक्षघात प्रशासन मंडळ, पुणे अंतर्गत बांधकाम व्यवस्थापन संगणकीकरण 
विभाग, पुणे 
४८ |५४०/२०१९ श्री. सुशील युवराज शिंदे आदुघ दिव्यांग | आदुघ दिव्यांग छत्रपती छत्रपती संभाजीनगर = [yer अभियंता (जस), जलसंपदा विभाग,छत्रपती संभाजीनगर 
कर्णबधीरता | कर्णबधीरता संभाजीनगर अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर महसूल विभागातील अधीक्षक 


अभियंता, छत्रपती संभाजीनगर पाटबंधारे मंडळ, छत्रपती 
संभाजीनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१ 
छत्रपती संभाजीनगर विभागीय कार्यालयातील रिक्‍त पदी. 


ANIL VITTHAL DEOKAT क्ण याव्या 


Digitally signed by ANIL VITTHAL DEOKATE 


DEPARTMENT 
Date: 2023.12.28 18:50:54 +05'30' 


(अनिल वि.देवकाते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


